जिल्हा स्तरावरील युवा पुरस्कारासाठी निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. युकयो-२०१२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-३, 
दि. १२ नोव्हेंबर, २०१३ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक,अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५ जुले,२०२४. 
३) क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक निधी वितरण/युपुयो-५५६४/२०२४-२५/का- 
१०/ ११०१, दि. २२ जुले, २०२४. 
प्रस्तावना : - 
राज्यातील व जिल्हयातील युवा व युवतींनी केलेल्या समाजहिताच्या कार्याचा गौरव व्हावा व 


युवांना विकासाचे कार्य करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी युवक, युवती व नोंदणीकृत संस्थाचा 


यथोचित गौरव करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रतिवर्षी जिल्हा युवा पुरस्कार, तर राज्यस्तरावर राज्य 


युवा पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 


आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा युवा पुरस्कार वितरीत करण्याकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 


अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.१२५.०० लक्ष इतक्या मंजूर तरतुदीमधून रु. २७.९० लक्ष ( अक्षरी 


रूपये सत्तावीस लक्ष नव्वद हजार फक्‍त.) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील/जिल्ह्यातील युवा व युवतींनी केलेल्या समाजहिताच्या कार्याचा गौरव व्हावा व 


युवा विकासाचे कार्य करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा युवा 


पुरस्कार वितरीत करण्याकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित रु.१२५.०० लक्ष 


इतक्या मंजूर तरतुदीमधून रु. २७.९० लक्ष ( अक्षरी रूपये सत्तावीस लक्ष नव्वद हजार फक्त ) इतका 


निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/क्रीयुसे -3 


२. सदर बाबी करीता होणारा खर्च मागणी क्र. ३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०३, (१०)(१०) युवा 


धोरणांतर्गत योजना, युवा पुरस्कार (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०४ ५५६४ या 


लेखाशिर्षाखाळी मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 


करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


३. वित्त विभागाच्या दि. २५/०७/२०२४ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च 


करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


३५०/१४७१, दि.०५.०९.२०२४ व वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


१०५८/व्यय-५, दि. २४ सप्टेंबर,२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१७३६१२३६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAVITA KETAN EN co COVENT OF MAHAASHTRA o1eSchool Education 


it, 
2.5.4.20=d9d6cb2ca7858ab2922f2f069c1 dcf0cS9dbd6f04e8ac435f94b342 
b3c624ecc, postalCode=400032, st=Mah 


arashtra, 
serial INumber=a738d4711 deb 1f586dd1811780ba863704a1ea496ff9ec7d1 
b6a62b204ab4751, cn=KAVITA KETAN TONDE 
Date: 2024.09.27 17:37:34 +05'30' 


(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/क्रीयुसे -३ 


९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११.महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

१२.अवर सचिव (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) वित्त विभाग- मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 

१५.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१७. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे (संचालनालयामार्फत) 
१८.निवडनस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


